श्री.व्ही.बी.जाधव, शिल्प निदेशक, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड यांची स्वेच्छा निवृत्तीपुर्व 
दि. २९.०९.२०१६ ते दि. ०५.०४.२०१७ या 
कालावधीची एकूण १८९ दिवस असाधारण रजा 
(वैद्यकीय कारणास्तव) मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: व्यशिप्र/प्र.क्र. १२८/२०२२/व्यशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १६.०६.२०२२ 


वाचा:-१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अरजा-२४०५/प्र.क्र.५/०५/सेवा-८, दि.२३.०८.२००५ 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.व्यशिप्र-२०२२/आस्था-२/प्र.क्र.७/अ.रजा/का-४, दि. ०५.०५.२०२२ व दि.०१.०६.२०२२ 


ज्ञापन : 

श्री.व्ही.बी.जाधव, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड यांची स्वेच्छा निवृत्तीपुर्व 
दि. २९.०९.२०१६ ते दि. ०५.०४.२०१७ या कालावधीची एकूण १८९ दिवस असाधारण रजा 
(वैद्यकीय कारणास्तव) मंजुर करणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


२. या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम नियम १९८१ 
मधील नियम ६६ मधीळ तरतुदीनुसार रजा मंजूर करणा-या सक्षम प्राधिका-यांची १८० दिवसांच्या मर्यादेत 
देय / अनुज्ञेय रजा मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. श्री. जाधव यांची रजा २८ महिन्यांच्या मर्यादेत आहे. 
तथापि, श्री. जाधव ह रजेशिवाय अनुपस्थित होते व त्यांनी रजेवर असतानाच ०५.०४.२०१७ अन्वये 
स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस दिल्याने त्यांना शासन सेवेतून दि. ०६.०४.२०१७ (म.नं.) पासनू कार्यमुक्त केले 
आहे. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अरजा-२४०५/प्र.क्र.५/०५/सवोा-८, दिनांक २३.०८.२००५ अन्वये 
निवृत्तिपूर्व रजेशिवाय अनुपस्थित राहील्याचा कालावधी असाधारण रजेत परिवर्तित करण्याचा अधिकार 
संबंधित प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेले आहेत. यास्तव, श्री.व्ही.बी.जाधव, शिल्प निदेशक, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड यांची स्वेच्छा निवृत्तीपुर्व दि. २९.०९.२०१६ ते दि. ०५.०४.२०१७ या 
कालावधीची एकूण १८९ दिवस असाधारण रजा (वैद्यकीय कारणास्तव) मंजुर करणेबाबत या ज्ञापनान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्ञापनमा. प्रधान सचिव, कौशल्य रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः व्यशिप्र/प्र.क्र. १२८/२०२२/व्यशि-४ 


दष. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या॥///"/.॥॥9॥/9५॥॥॥9.9०७.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१७१७२५३१३८०३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई 
३. लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई 
४. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड यांना (सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
५. निवासी लेखाधिकारी, व लेखा परिक्षक मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
७. निवडनस्ती (व्यशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


